सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षामध्ये विदर्भ 
गृहनिर्माण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या अंशदायी 
भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजाची रक्‍कम वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : कॅशफ्लो-२०२१/प्र.क्र. १७९ /गृनिभू 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा:- 
शासन परिपत्रक, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक- निविका-२०२०/प्र.क्र.१४/अर्थ-१, दि.२७.०४.२०२०. 


शासन निर्णय :- 


मागणी क्र.क्यु-१ मुख्यलेखाशिर्ष २०४९- व्याजप्रदाने, ०३ अल्पबचत भविष्य निर्वाह निधी 


इत्यादीवरील व्याज, १०४ राज्य भविष्य निर्वाह निधी वरील व्याज, इतर संकीर्ण भविष्य निर्वाह निधी 


(००) (०२) विदर्भ गृहनिर्माण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या अंशदायी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज 


(२०४९ ०८५१) भारित ४५, व्याज या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता 


रु.१,३७,००,०००/- (रुपये एक कोटी सदतीस लक्ष फक्त) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात 


आली आहे. वित्त विभागाकडून सदर एकूण तरतूदीपैकी ७५% म्हणजेच,रु.१,०२,७५,०००/- 


(अक्षरी रुपये एक कोटी दोन लक्ष पंच्याहत्तर हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ करीता खर्चासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेली रु.१,०२,७५,०००/- 


(अक्षरी रुपये एक कोटी दोन लक्ष पंच्याहत्तर हजार फक्त) इतकी रक्कम पुस्तकी समायोजनाने म्हाडास 


उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


२. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांनी उपलब्ध प्राप्त तरतूदीमधून 


अत्यंत आवश्‍यक व अनिवार्य खर्च करावा. तसेच मंजूर अनुदानापेक्षा सदर खर्च जास्त होणार नाही याची 


खबरदारी घ्यावी. 


३. या बाबीवर होणारा खर्च वरील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून, सन २०२१-२०२२ या 


वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः कॅडाफ्लो-२०२१/प्र.क्र. १७९ /गृनिभू 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१११२३११४७१५८७०९ असा आहे. हा SATS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
LEMBHE ADITI 
ASHOK 


(अदिती लेंभे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१ उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०००५१. 

२)  महालेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

३) वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्वी, 
मुंबई-४०० ०५१. 


४) मुख्य अधिकारी, नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, नागपूर-४४० ००१. 

५ अवर सचिव, अर्थसंकल्प कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
६ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७ निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

९)  निवडनस्ती/ गृनिभू कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


